महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 
मंडळातील वरिष्ठ लिपिकांची २ पदे सरळसेवेने 
भरण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्रमांक: सासंस-२०१७/प्र.क्र.१०४/आस्था-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४.०६.२०१९ 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक सासंस-२०१७/प्र.क्र.१०४/आस्था-२, दिनांक ०६.०६.२०१९. 
शासन शुध्दिपत्र 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ मधील पहिल्या ओळीतील “अनौपचारिक संदर्भ क्र.६५१/१८,” 
याऐवजी 
“अनौपचारिक संदर्भ, क्र.६५१/१८/आस्थापना पुनर्वसन कक्ष” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०६१२१०५६५१७५३३ असा आहे. हे शासन शुध्दिपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANGESH Digitally signed by 


MANGESH PARSHURAM 


PARSHURAM (५०१० 
Date: 2019.06.14 


KU DTARKAR 15:39:21 +05'30' 

(4.5. कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 

प्रत, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा),मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

उप सचिव, वित्त विभाग (आ.पु.क.)/ (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई. 

६. अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग (भाषा-३/अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती. 


०८ 40 A -O 


